मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची 
पुनर्रचना करण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५/१४६१ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : २८ ऑगस्ट, २०२३ 


वाचा - 9) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र.खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.४८/का.१४६३, 
दि.६.११.१९९६ 
२) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, 
दि.१५.०७.२००० 
३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२४/का.१४७४, 
दि.०४.०९.२००० 
४) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, 
दि.१०.०२.२००१ 
५) नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. पासुस-२०००/प्र.क्र.२०/का.१४७४, 
दि.२३.०४.२००१ 
६) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००४/प्र.क्र.४९/का.१४७४, 
दि.२१.१२.२००४ 
७) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३६/का.१४१३, 
दि.२६.०८.२००९ 
८) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, 
दि.२६.११.२००९ 
९) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, 
दि.२५.०३.२०११ 
qo) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, 
दि.२१.११.२०१२ 
११) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२००९/प्र.क्र.३१/का.१४६१, 
दि.३०.०१.२०१३ 
१२) नियोजन विभाग शासन परिपत्रक क्र. पासुस-२०१३/प्र.क्र.०१/का.१४६१, 
दि.१२.०२.२०१४ 
१३) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०१५/प्र.क्र.०१/का.१४६१, 
दि.०८.०६.२०१५ 
१४) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. पासुस-२०१७/प्र.क्र.०२/का.१४६१, 
दि.२०.०५.२०१७ 
१५) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०२०/प्र.क्र.१/का.१४६१, 
दि.२०.०२.२०२० 
१६) नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०२२/प्र.क्र.४/का.१४६१, 
दि.०९.०१.२०२३ 
प्रस्तावना :- 
नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र.खाक्षेस-१०९६/प्र.क्र.४८/कार्यासन-१४६३, दि. ६ 
नोव्हेंबर, १२९६ अन्वये, मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५/१४६१ 


समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर वेळोवेळी मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची 
पुनर्रचना करण्यात आलेली आहे. सद्यस्थितीत नियोजन विभाग शासन निर्णय क्र. शासन निर्णय क्र. 
संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५/का.१४६१, दि.०९.०१.२०२३ अन्वये गठीत करण्यात आलेली मंत्रिमंडळ 
पायाभूत सुविधा समिती अस्तित्वात आहे. सदर मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची पुनर्रचना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने या प्रकरणी खालीलप्रमाणे निर्णय 
घेतला आहे. 


शासन निर्णय :- 

नियोजन विभाग झासन निर्णय क्र. संकौर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/का.१४६१, 
दि.०९.०१.२०२३ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची पुनर्रचना 
पुढीलप्रमाणे करण्यात येत आहे- 


मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समिती 
अ.क्र. | नाव पदनाम पद 
q) । श्री.एकनाथ शिदे मा.मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
२)  श्री.देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री सदस्य 
३) | श्री.अजित पवार उप मुख्यमंत्री सदस्य 
x) श्री.दिलीप वळसे पाटील | मंत्री (सहकार) सदस्य 
५) | teem सामंत मंत्री (उद्योग) सदस्य 
६ ।श्री.रविंद्र चव्हाण मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम -सार्वजनिक उपक्रम | सदस्य 
वगळून) 

७ | श्री.अतुल सावे मंत्री (गृह निर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण) । सदस्य 
८) _  श्री.दादा भुसे मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम- सार्वजनिक उपक्रम) । सदस्य 


२.  मुख्यसचिव हे मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे “सचिव” असतील व अपर मुख्य 
सचिव/ प्रधान सचिव/सचिव (नियोजन) हे “निमंत्रक” असतील. मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा 
समितीस सर्व प्रस्ताव “मुख्य सचिव” यांचे मार्फत सादर होतील. 


३. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकांमध्ये चर्चिल्या जाणा-या विषयाच्या 
अनुषंगाने संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या मा.मंत्री महोदयांना मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीच्या 
बैठकांना आमंत्रित करण्यात येईल. 


४. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव (वित्त) आणि प्रधान सचिव/ सचिव (विधी व न्याय) हे 
मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीचे “ स्थायी निमंत्रित” राहतील. इतर अधिका-यांना मंत्रिमंडळ 
पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीकरीता आवश्‍यकतेनुसार निमंत्रित करण्यात येईल. 


५. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीसमोर सादर करावयाचे प्रस्ताव नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.पासुस-२०१३/प्र.क्र.०१/का.१४६१, दि.१२ फेब्रूवारी, २०१४ मधील 
तरतूदींनुसार तपासून संबंधित प्रशासकीय विभागांकडून सादर करण्यात यावेत. 


६. मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीची कार्यकक्षा, अधिकार व कार्यपध्दती संदर्भाधीन 
नमूद केलेल्या सर्व शासन निर्णयानुसार राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.५/१४६१ 

७. महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर हा झासन निर्णय 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०८२९१२२२१६१४१६ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PLANNING DEPARTMENT, 
2,5.4.20=1881d2db26e7def23bb04e1 1d8b1bf15f88 


a57c4334fada0f8 15b878b0a2d44f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=557B72C5074661CF936FC5C18380D. 
6316697D92AD38676D79A0BA3CDD2CC8EE6, 
cn=SAURABH VIJAY 


Date: 2023.08.29 15:27:43 +05'30' 


(सौरभ विजय) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) उपमुख्यमंत्री, (गृह, विधी व न्याय)यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
8) उपमुख्यमंत्री, (वित्त व नियोजन) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
4) मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
७) मा.मंत्री, सहकार यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
८) मा.मंत्री, उद्योग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, 


मुंबई. 

१०) मा.मंत्री, गृह निर्माण, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

99) मा.मंत्री, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) सर्व मा.मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१४) मा.उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१५) मा.उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१६) सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई. 

१७) मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

१८) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९) प्रधान सचिव (नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

२०) प्रधान सचिव, विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग त्यांना विनंती करण्यात येते 
की, त्यांनी सदर शासन निर्णय त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालये/महामंडळे 
इत्यादींच्या निदर्शनास आणावा. 

22) नियोजन विभागातील सर्व सह सचिव/उपसचिव/अवरसचिव/कक्षअधिकारी, प्रधान सचिव 
(नियोजन), मंत्रालय, मुंबई 

२३) प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक यांना माहीतीसाठी / 
निवडनस्ती, कार्यासन १४६१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


